वाचा:- 


राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या 


जहाजाची 


प्रतिमा 


बनविणे/विमानाचे नमुने बनविणे, हवेत तरंगणे 
तसेच माक्रोलाईट, एअरक्राफ्ट प्रशिक्षणाच्या 
निधी वितरणास प्रशासकीय मंजुरी मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राछासे २७१८ /प्र.क्र.१५४ /क्रीयुसे -३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : २६ जून, २०१८. 


१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२ एप्रिळ, २०१८ . 
२) क्रीडा व युवक सेवा पुणे यांचे पत्र क्रमांक.राछासे/जविप्रतिमा/२०१८-१९/(४)/का-५/१५६७ 


दि. ९/५/२०१८. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय छात्रसेना कार्यालयांना जहाजाची प्रतिमा बनविणे/विमानाचे नमुने बनविणे, 
हवेत तरंगणे तसेच मायक्रोळाईट, एअरक्राफ्ट प्रशिक्षण देणेकरिता सन २०१८-१९ या कालावधीत प्रस्तुत 
उपक्रमांच्या अंमलबजावणीकरिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु.११.०० कोटी इतक्या तरतुदीपैकी wo 
टक्केच्या मर्यादेत रु. ७.७० कोटी इतक्या निधीपैकी रु. ४१,१६,५२८/- इतक्या रकमेचा निधी वितरीत करण्याची 


बाब या नस्तीवर विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय छात्रसेना कार्यालयांना जहाजाची प्रतिमा बनविणे/विमानाचे नमुने बनविणे, 
हवेत तरंगणे तसेच मायक्रोळाईट, एअरक्राफ्ट प्रशिक्षण देणेकरिता सन २०१८-१९ या कालावधीत प्रस्तुत 
उपक्रमांच्या अंमलबजावणीकरिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु.११.०० कोटी इतक्या तरतुदीच्या, ७० 
टक्केच्या मर्यादेत रु. ७.७० कोटी इतक्या निधीपैकी रु. ४१,१६,५२८/- इतका निधी संदर्भ क्र. १ च्या शासन 
निर्णयान्वये, वितरीत करण्यास व सदर रक्‍कम आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ. क्र. कार्यालयाचे नाव विमानाचे नमुने | मायक्रोलाईट ग्लायडंग । जहाजाची प्रतिमा एकूण 
बनविणे फ्लाईंग प्रशिक्षण बनविणे 

le १ महा हवाई पथक, मुंबई रु. २,२५,२२५/- | रु. ४,५३,६४०/- | रु.३,८८,४७६/- He | रु.१०,६७,३४१/- 

२ २ महा. हवाई पथक, नागपूर | रु.३,५७,५००/- | रु.६,५७,९८७/- Eg रु.१०,१५,४८७/- 

३ 3 महा.हवाई पथक, पुणे रु.४,४०,०००/- । रु.५,४३,४००/- fo रु.९,८३,४००/- 
१ महा. नाविक दल, मुंबई el Pes — = = el रु.२,३४,९७५/- । रु.२,३४,९७५/- 

ष्‌ २ महा. नाविक दल, रत्नागिरी — a रु.५,३१,९१३/- | रु.५,३१,९१३/- 

& 3 महा. नाविक दल, पुणे fo fo रु.१,३८,२१२/- । रु.१,३८,२१२/- 
४ महा. नाविक दल, नागपूर ie | [oe fl रु. 9,84,200/- | रु. 9,84,200/- 
एकूण रु.१०,२२,७२५/- | रु.१६,५५,०२७/- | रु.३,८८,४७६/- | रु.१०,५०,३००/- | रु.४१,१६,५२८/- 


(अक्षरी रुपये एक्केचाळीस GSR सोळा हजार पाची अठ्ठाविस फक्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे २७१८ /प्र.क्र.१५४/क्रीयुसे -३ 


२. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च "मागणी क्रमांक : ई-३, २२०४-क्रीडा व युवक सेवा-१०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक 
कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्रसेना अनिवार्य खर्च योजना (२२०४-००१६-२१) या लेखाशिर्षाखालील मंजूर 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी 
खर्च करण्यात यावे. 
३. वित्त विभागाच्या दि.२/४/२०१८ च्या शासन परिपत्रकानुसार खालील बाबी नमूद करण्यात येत आहेत. 

३.१ . वित्त विभागाच्या दि.२/४/२०१८ च्या झासन परिपत्रकान्वये निधी वितरणाचे 

अधिकार विभागास आहेत. 
३.२. यापूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानापैकी ७५% पेक्षा अधिक खर्च झाला आहे. 
३.३. ज्या लेखाशिर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे त्या लेखाशिर्षातंर्गत 
गतवर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

४. वित्त विभागाच्या दि. २/४/२०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार उपरोक्त तरतूद खर्च करण्याबाबतची 
कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधित समादेशक अधिकारी यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी तर विभागीय 
उपसंचालक (क्रीडा) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६२६१६५२५२५१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढ Digitally signed by Rajendra Shank: Pawar 
Rajendra epee pee 
ht 
h | Pp 2,5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce 
Shankarrao Pawar ह 
(राजेंद्र पवार) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण व क्रीडा )यांचे खाजगी सचिव 

२. मा.अवर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
५. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

७. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 

८. सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचालनालयामार्फत) 

९. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

१०.संबंधित समादेशक अधिकारी 

११.संबंधित गटप्रमुख, गटमुख्यालय 

१२.निवडनस्ती, क्रीयुसे-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


